जर्मनीमधील स्टुटगार्ट येथे दि. १० जून ते १५ जून, 
२०२४ (प्रवासाच्या कालावधीसह) श्री.रावसाहेब 
भागडे, भा.प्र.से. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा विदेश दौरा..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१२२४/प्र.क्र.११७/१५अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १० जून, २०२४ 


वाचा:- 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र:- परदौ- १४२०/प्र.क्र.२६/११, दि.१/२/२०२१. 

प्रस्तावना :- 

बाडेन वुटेनबर्ग State Minister Dr. Florian Stegmann यांनी दि.२७/५/२०२४ रोजीचे 
पत्रान्वये दि. ११ जून ते १४ जून, २०२४ या कालावधीमध्ये जर्मनीतील बाडेन वुटेनबर्ग या राज्यामध्ये 
महाराष्ट्र शासन आणि जर्मनीमधील बाडेन वुटेनबर्ग या राज्यामधील सामंजस्य कराराच्य़ा अनुषंगाने कृती 
दळाची बैठक व विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांना भेटी यासाठी मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांना आमंत्रित 
करण्यात आले आहे. सदर कृती गटाचे मा.मंत्री (कृषि) हे सह-अध्यक्ष असून, सदर बैठकीसाठी या 
सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने मा.मंत्री (कृषि) यांनाही आमंत्रित करण्यात आळेळे आहे. सदर बैठकीसाठी 
मा.मंत्री (कृषि) यांच्यावतीने श्री.रावसाहेब APTS, भा.प्र.से. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे हे उपस्थित राहणार आहेत. 


२. युरोपियन युनियन मधील विविध देशांना कुडाळ मनुष्यबळाची कमतरता जाणवत आहे. 
महाराष्ट्रात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ill) मार्फत विद्यार्थ्यांना कौडाल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यात येते. 
याशिवाय शालेय शिक्षण विभागामार्फत इ.९ वी ते इ.१२ वीच्या विद्यार्थ्यांना कौशल्यविषयक विषय 
शिकवण्यात येत आहेत. राज्यात मोठ्या प्रमाणात कुडाल मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. WT GRAN प्रमाणात 
नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत. अशा वेळी या Hares मनुष्यबळास युरोपियन युनियन देशांमध्ये नोकरीची संधी 
उपलब्ध होवू शकते. तथापि, यासाठी या विद्यार्थ्यांना काही प्रगत कौशल्य, जर्मन भाषा, परदेशात 
पाळावयाचा शिष्टाचार ई. साठी अतिरिक्त प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक आहे. यासाठी दि.२५/२/२०२४ रोजी 
जर्मन राष्ट्रातील “बाडेन वुटेन बर्ग” या राज्यासोबत सामंजस्य करार करण्यात आळेला आहे. सदर 
सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने कृतीदलाची बैठक दि. १२/६/२०२४ रोजी स्टुटगार्ड जर्मनी येथे आयोजित 
करण्यात आलेली आहे. तसेच सदर दौऱ्यामध्ये विविध कंपन्या, हाौस्पीटलळ, शाळा आणि विविध 
आस्थापनांना भेट देण्याचे निश्चित करण्यात sais आहे. प्रस्तुत दौऱ्यामध्ये आपल्या विद्यार्थांना 
जर्मनीमध्ये पाठविल्यानंतर तेथे व्हिसा, राहण्याच्या तसेच इतर काय अडचणी येतील याबाबतही या 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१२२४/प्र.क्र.११७/१पओ 


दौऱ्यामध्ये चर्चा होणार आहे. सदर सामंजस्य करारामुळे आणि या प्रस्तावीत दौऱ्यामुळे आपल्या 
राज्यामधील कुशल मनुष्यबळास युरोपियन युनियन देशांमध्ये नोकरीची संधी उपलब्ध होणार आहे. 


३. प्रस्तुत पार्श्वभूमीवर श्री.रावसाहेब भागडे, भा.प्र.से. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांच्या दि. १०/६/२०२४ ते दि.१५/६/२०२४ या कालावधीत (प्रवासाच्या कालावधीसह) जर्मनी 
येथील स्टुटगार्ट व इतर ठिकाणी विदेश ears मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

श्री. दीपक केसरकर, मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यस्तरीय 
शिष्टमंडळातील मा.मंत्री (कृषि) यांच्यावतीने महाराष्ट्र शासन आणि जर्मनीमधील बाडेन वुटेनबर्ग या 
राज्यामधील सामंजस्य कराराच्य़ा अनुषंगाने कृतीदळाची बैठक व विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांना भेटी 
यामध्ये सहभागी होण्यासाठी खालील तक्त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार विदेह दौरा करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ. नाव पदनाम ahaa कालावधी 

क्र 

१ | श्री. रावसाहेब APTS आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र | दि. १० जून ते १५ जून, २०२४ 
राज्य, पुणे. (प्रवासाच्या कालावधीसह) 


२. परराष्ट्र मंत्रालय, भारत सरकार, नवी fest यांचेमार्फत मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे 
नेतृत्वाखाळी शिष्टमंडळाचे भेटीस संदर्भ अर्ज क्रमांक EPC EPC04062498901DE आणि 
EPC04062498903DE दि. ०७.०६.२०२४ अन्वये मंजूरी प्राप्त झाली आहे. 


३. सदर बैठकव विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांना भेटी या कालावधीत श्री.रावसाहेब APTS, आयुक्‍त 
(कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा जर्मनी दौऱ्याचा संपूर्ण खर्च कृषि विभागाच्या अंतर्गत 
कार्यान्वित असलेल्या राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतून करण्यात येणार आहे. 


४. श्री.रावसाहेब APTS, आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना भारत 
सरकारच्या विहित नियमांनुसार प्रवास खर्च व दैनिक भत्ता अदा करण्यात यावा. 


५. श्री.रावसाहेब भागडे, आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे शिष्टमंडळाचा एक 
भाग म्हणून सहभागी होऊन, जर्मनी येथील स्टुटगार्ट व इतर ठिकाणी अधिकृत भेट देत असल्याने, त्यांचा 
दि. १० जून ते दि. १५ जून, २०२४ (प्रवासाच्या कालावधीसह) त्यांचा सदरील दौऱ्याचा संपूर्ण कालावधी 
प्रवासाच्या कालावधीसह कर्तव्य कालावधी म्हणून समजण्यात यावा. 


६ wax विदेश दौरा पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विदेश दौर्‍यासंबंधीचा विस्तृत 
अहवाल प्रशासकीय विभागास तसेच सामान्य प्रशासन विभागास सादर करावा. तसेच faear दौऱ्यात प्राप्त 
केलेल्या ज्ञानाचा/कौठाल्याचा उपयोग अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१२२४/प्र.क्र.११७/१पओ 


७. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने ई-नस्ती क्र. ७८४४३५/२०२४ अन्वये दिलेल्या 
शिफारस समितीच्या तसेच मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


bs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६१०१७१५०८८६०१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRATIBHA MADHAV : 
PATIL 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. सचिव, शालेय शिक्षा मंत्रालय, शालेय शिक्षा व साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
३. सचिव, अर्थ मंत्रालय,आर्थिक कार्य विभाग,भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
४. सचिव, परराष्ट्र मंत्रालय,भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
५. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. प्रधान सचिव (मुख्यमंत्री सचिवालय), मंत्रालय,मुंबई-३२. 
८. श्री.रावसाहेब APTS, AGB. syed (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. संयुक्‍त नियंत्रक एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट, रिझर्व बैँक ऑफ इंडिया, मुंबई. 
१०.प्रधान महाळेखापाल -१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र (मुंबई/नागपूर) 
११.प्रधान महाळेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (मुंबई/नागपूर) 
१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१४.निवडनस्ती/१५ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


